नागपुर विभागातील नायब तहसिलदार 
या संवर्गातील तदर्थ पदोन्नत्या नियमित 
करण्याबाबत 

(निवडसूची सन २०२३-२४). 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३३ /ई-९ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-२९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) विभागीय आयुक्‍त, नागपुर विभाग, नागपुर यांचे पत्र क्र. मशा६(३)/आस्था-१/सीआर- 
२२/२०२३/ कावि१०४२/२०२३ दि.२४.११.२०२३ व दि.१५.१२.२०२३ 


शासन आदेठा:- 


नागपुर विभागातील अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी या संवर्गातील खाळील कर्मचाऱ्यांना 
यापुर्वीच्या सन २०२१-२२ या निवडसुची वर्षातील नायब तहसिलदार या संवर्गात दिलेल्या खाळील 
तक्त्यात नमूद नायब तहसिलदार यांच्या तदर्थ पदोन्नत्या सन २०२३-२४ या निवडसूची वर्षात विभागीय 
आयुक्‍त नागपुर यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय पदोन्नती समितीच्या दिनांक २४.११.२०२३ व दिनांक 
१५.१२.२०२३ च्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसी व सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील उपलब्ध नियमित पदावर ते सध्या कार्यरत असलेल्या पदावरच नियमित करण्यात 
येत आहे. 


१) अव्वल कारकून संवर्ग (२६): - 
अ.क्र | दि.१.१.२०२३ | दि.१.१.२०२० कर्मचाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग 
नुसार नुसार ज्येष्ठता 
ज्येष्ठता क्रमांक 
क्रमांक 
| शी. | २ ३ 1 ee षु 
a ३१ ७५ श्री. संदीप दाबेराव अ.ज. 
2. ’ ८१ श्री. टि.बी.गुडधे अ.ज. 
३. हक > श्री. डि.के.वाळके अ.जा. 
४. ३५ १०३ श्री. एस.एम. चिंगलवार वि.प्र.मा. 
षु. ३६ | ado | श्री. जी.सी. भुजाडे भक.ज. 
६. ३७ ११३ श्रीमती एस.पी. उईके अ.ज. 
क्त १४३ श्रीमती. एन पी रामटेके (सौ. wat अनंत | अ.जा. 
बाबरे) 
८. ३८ १७९ श्री. एस.बी. वलके अ.ज. 
९. ६३ १७३ श्री. एम. एम. मांडवगडे खुला 
| 90. | ०. ६४ १७४ श्रीमती. वैशाली दा. STAR अ.जा. 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३३/ई-९ 


अ.क्र | दि.१.१.२०२३ | दि.१.१.२०२० कर्मचाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग 

नुसार नुसार ज्येष्ठता 

ज्येष्ठता क्रमांक 

क्रमांक 
११. | १. ६५ १७५ श्री. रविद्र बा. आंधळे भड.ज. 
१२. ६६ १७५ श्री. प्रफुल एस. बांबल भक.ज. 
१३. ६७ १७६ श्री. ए.डी.राऊत इ.व.मा. 
१४. ६८ १७८ श्री. डी.पी.जगताप इ.व.मा. 
१५. ६९ १८१ श्रीमती. माया चावडीपांडे खुला 
१६. ७० १८२ श्रीमती. शिरभाते शुभांगी भाष्कर इ.व.मा. 
१७. ७१ १८४ श्री. प्रफुल्ल साखरकर अ.जा. 
१८. मर १८६ श्री. एस. बि. चांदेकर वि.प्र.मा. 
१९. = १९२ श्रीमती. जे. एस. खलाटे (सिडाम) अ.ज. 
२०. त १९३ श्री. जी.बी.नरोटे अ.ज. 
२१. oa १९४ श्रीमती एम. एच. मडावी अ.ज. 
२२. ae १९५ श्री. आर. एच. धनबाते अ.ज. 
23 न १९६ श्री. के. एम. सुरपाम अ.ज. 
२४ त १९७ श्री. एस. जी. वेलादी अ.ज. 
२५ a १९८ श्री. जी. बी. सोनवानी अ.ज. 
२६ व २०१ श्रीमती. एम. एम. जांगी अ.ज. 


टीप **-तदर्थ पदोन्नती झाल्याने जिल्हास्तरीय अ यादीमधून नाव वगळण्यात आल्याने A .का. 
दि.१.१.२०२३ रोजीच्या से.नमूद नाही .क्र.यादीमध्ये ज्ये.ज्ये. 


(२) मंडळ अधिकारी संवर्ग (७) :- 
अ.क्र | दि.१.१.२०२३ | दि.१.१.२०२० कर्मचाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग 
नुसार ज्येष्ठता | नुसार ज्येष्ठता 
क्रमांक क्रमांक 
1 १_| २ ३ 1 ॑ | षु 
शि | १४ २७ श्री. एन. सी.दाते भ.ज.ब 
२. ४१ ९० श्री. डी. एस. मोहरकर इमाव 
३. ४२ ९३ श्री. एम. के. भुरे इमाव 
४. ४३ ९५ श्री. एम. व्ही. कुलदीवार भ.ज.ब 
षु. ४४ ९६ श्री. एच. आय. उके अ.जा. 
६. ४५ ९७ श्री. एस. पी. अनव्हाने इमाव 
४६ ९८ श्री. एल. जी. गभने इमाव 


२. उपरोक्त नायब तहसिलदारांच्या तदर्थ पदोन्नती, पदोन्नतीच्या कोट्यातील उपलब्ध नियमित पदावर 
खालील अटींच्या अधीन राहून नियमित करण्यात येत आहे:- 
१) निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेले नाहीत अथवा 
अधिक्रमित झालेले नाहीत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


3. 


2) 


4) 


शासन आदेठा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३३/ई-९ 


मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७च्या अधिन राहून 
पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६ब कार्यासनाच्या दि.७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या 
सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, दिनाक ७ मे,२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. 
उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 
सदर सहमती देण्यात येत आहे. 

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत सा.प्र.वि/१६-अ यांनी दि. 
२०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

निवडसूचीतील सर्व अधिका-यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १ ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन 
निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केळी आहे. या अटीच्या अधिन सदर मान्यता 
दर्शविण्यात येत आहे. 


सदरची पदोन्नती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१५(सेवा २/का.१२, 


दि.११.०१.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अधीनतेने देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२९११२३१२४७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
S A N J AY R A G H U N AT H Onc cove OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 


2.5.4.20=c8a7d6860ff227fd9e69a02e9caSdfb2ccb25eda92d749629970f349fc6ed26 
rashtra, 


0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
B A N KA R serialNumber=C5917E56BODAS 16AB259D846D5 16CBOS84DCESE9A2E73C0A35FA, 

47BAB64E88AA, cn=SANJAY RAGHUNATH BANKAR 

Date: 2024.01.29 11:23:06 +05'30" 


(संजय र. बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्त, नागपुर विभाग, नागपुर. 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

४. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६. जिल्हाधिकारी, नागपुर, भंडारा, वर्धा, गोंदिया, चंद्रपुर, गडचिरोली. 

७. प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) नागपूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपुर, भंडारा, वर्धा, गोंदिया, चंद्रपुर, गडचिरोली. 
९. संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्त, नागपुर विभाग, नागपुर यांच्यामार्फत). 
१०. निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


